विभागीय सहायक भाषा संचालक, 
नवी मुंबई या पदाचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार दिनांक २७.०५.२०२१ 
पासून पुढे सहा महिन्यांपर्यंत सुरु 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : भाअका-२०२१/प्र.क्र.५६/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जुले, २०२१ 


वाचा - 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वेतन १३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दि.२७.१२.२०११ 
२) शासन आदेशा, समक्रमांक दि.२९.०१.२०२१ 


शासन Seat - 


भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई या कार्यालयातील "विभागीय सहायक 
भाषा संचालक” हे पद दिनांक ३०.०५.२०१६ पासून रिक्‍त आहे. सदर रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
अन्य अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी सोपविण्यात आलेला आहे. संदर्भ क्र.२ अन्वये सदर रिक्‍त पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २७.०५.२०२० पासून पुढे १ वर्षापर्यंत किंवा पद रितसर भरले जाईल 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत सुरु ठेवण्यास शासन मान्यता देण्या आळी आहे. सदर कालावधी 
दिनांक २६.०५.२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


2: उपरोक्त वस्तुस्थिती पाहता, भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई या 
कार्यालयातील "विभागीय सहायक भाषा संचाळक” या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २७.०५.२०२१ 
पासून पुढे सहा महिन्यांपर्यंत किंवा सदर पद विहित पध्दतीने भरले जाईल यापैकी जे अगोदर घडेल 
तोपर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास या आदेशाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः भाअका-२०२१/प्र.क्र.५६/आस्था-२ 


३. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५४७/का.१२, दिनांक 
०३.०६.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२०८/२१/सेवा-३, दिनांक २५.०६.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७३०१३२५०१६३३३ असा आहे. हे आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
pas Digitally signed by Milind 
Milind 0000. 
Gawade, ७ = US, 0 = 
Bh AQWANMY Bae Narathanguage 
Department 


Gawade Date: 2021.08.02 16:41:47 


+05'30' 


(मिलिंद भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. महालेखाकार ,महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०० ०५१. 
४. विभागीय सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई. 
५. सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. वित्त विभाग (सेवा-३), मंत्रालय, मुंबई. 
७. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सह सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती/आस्था-२, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


